सन 2020-29 करिता कृषि उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक 
पिकांकरिता (कापूस, ऊस) उर्वरित पहिल्या 
हप्त्याचा ₹३४.७४२ लक्ष निधी अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसु-२०२०/प्र.क्र.४२/४-अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मार्च, २०२१ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण/२०१७-प्र.क्र.३१/१७-अ, दि .१९/०४/२०१७. 

२. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० 

३. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४/०५/२०२० 

४. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. No.2-8/2020 -CU-IV दि.१८/०५/२०२० 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र.३४/४-अ, दि.०४/०६/२०२० 

६. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
यांचे पत्र क्र. No.2-8/2020 —CU-IV दि. १७/०६/२०२० 

७. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र३/राअसुकापूस/अनु./२७९/२०, दि.२२/०६/२०२० 

८. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र३/राअसुकापूस/अनु./१८८४०/२०, दि.१२/०८/२०२० 

९. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र.३९/४-अ, दि.१३/०८/२०२० 

१०.कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राअसु-२०२०/प्र.क्र.३४/४-ओ, दि.०१/१०/२०२० 

११.कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र३/राअसुकापूस/अनु./२८८७२/२०, दि.१०/११/२०२० 

१२.कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.विप्र३/राअसुकापूस/अनु./३२०५५/२०, दि.११/१२/२०२० 

१३.सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२०/प्र.क्र.०५/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दि.२४/०३/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२०-२१ करिता केंद्र शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक 
पिकांकरीता (कापूस, ऊस) संदर्भ क्र.४ येथील दि.१८/०५/२०२० च्या पत्रान्वये ₹८९८.६६ लाख 
(केंद्र हिस्सा रु.५३९.१९ लाख + राज्य हिस्सा रु.३५९.४७ लाख) रकमेचा कृती आराखडा मंजूर 
केला आहे. तथापि कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमिवर वित्त विभागाचे दि.०४ मे. २०२० च्या शासन 
निर्णयातील मुद्दा क्र.२ नुसार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता (कापूस, 
ऊस) वार्षिक कृती आराखड्यास खालीलप्रमाणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४२/४-ओ 


(रु.लाख) 
‘ राज्य शासनाकडून कृती Sei 
अ. a ee राज्य 
प आराखड्यास प्रशासकीय | केंद्र हिस्सा एकूण 
व दिनांक हिस्सा 
मान्यता दिनांक 

त सन २०२०-२१चा ०४/०६/२०२० १८८.१५ १२५.४३ । ३१३.५८ 

वार्षिक कृती आराखडा 

सन २०२०-२१चे ०१/१०/२०२० 263.24 4194.40 832.94 
२ । उर्वरित वार्षिक कृती 

आराखडा 

एकूण एकंदर ७५२.३३ 


केंद्र शासनाने अभियानांतर्गत संदर्भ क्र.६ येथील दिनांक १७/०६/२०२० च्या पत्रान्वये पहिल्या 
हप्त्यात केंद्र हिस्स्याचा एकूण ₹ २६९.६० लक्ष निधी वितरीत केला आहे. केंद्र शासनाने अनुसूचित 
जाती प्रवर्गासाठी मुक्‍त केलेला व आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.८ येथील दि.१२/०८/२०२० च्या पत्रान्वये 
प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता केंद्र हिस्स्याचा रु.२१.८७ लाख व राज्य हिस्याचा 
₹१४.५६ लाख असा एकूण ₹३६.४३ लाख निधी संदर्भ क्र.९ येथील दि.१३/०८/२०२० च्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत केला आहे. 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत वाणिज्यिक पिकांकरीता (कापूस, ऊस) करीता संदर्भ क्र.१० 
येथील दि.०१/१०/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये रु.४३८.७५ कोटीच्या उर्वरित कृती आराखडयास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. त्यानुषंगाने आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.११ येथील 
दि.११/१२/२०२० च्या पत्रान्वये सदर अभियानातंर्गत अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता उर्वरित पहिल्या 
हप्त्याचा केंद्र हिस्स्याचा रु.२०.८३३ लाख व राज्य हिस्याचा ₹१३.९०९ लाख असा एकूण ₹३४.७४२ 
लाख निधी वितरणाचा प्रस्ताव प्रस्तावित केला आहे.त्यानुसार सदर अभियानातंर्गत अनुसूचित जाती 
प्रवर्गाकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचा आवश्‍यक निधी वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे- 


शासन निर्णयः 
१. सन २०२०-२१ करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता (कापूस , 
ऊस) अनुसूचित जाती प्रवर्गाकरिता उर्वरित पहिल्या हप्त्याचा केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण 
₹ ३४.७४२ लाख निधी (रुपये चौतीस लाख चौ-यात्तर हजार दोनशे फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधीचे 
पीक निहाय तसेच केंद्र व राज्य हिस्स्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४२/४-अओ 


R लाख) 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान 
अंतर्गत वाणिज्यिक पिके 


अनुसूचित जाती प्रवर्ग 


एकूण वितरीत निधी 


केंद्र हिस्सा (§0%) 


राज्य हिस्सा (४०%) 


कापूस 


९.९५८८ 


६.६२९ १६.५९७ 


अ. 
क्र. 
fae | 
2. 


ऊस 


१०.८७५ 


७.२७ १८.१४५ 


एकूण एकंदर २०.८३३ 


१३.९०९ ३४.७४२ 


. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार कापूस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹९.९५८ लाख निधी 


(रुपये नऊ लाख पंच्याण्णव हजार आठशे Hae) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹६.६३९ लाख निधी 


( रुपये सहा लाख त्रेसष्ट हजार नऊशे फक्त) असा एकूण रु.१६.५९७ लक्ष निधी ( रुपये सोळा 


लाख एकोणसाठ हजार सातऱी फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे . 


. परिच्छेद १ मध्ये नमूद केल्यानुसार ऊस पिकांकरिता केंद्र हिस्स्याचा ₹ १०.८७५ लाख निधी 


(रुपये दहा लाख सत्याऐंछशी हजार पाचही फक्त) आणि राज्य हिस्स्याचा ₹ ७.२७ लाख निधी 


( रुपये सात लाख सत्तावीस हजार फक्त ) असा एकूण ₹ १८.१४५ लाख निधी (रुपये अठरा 


लाख चौदा हजार raat फक्त) वितरीत करण्यात येत आहे. 


. परिच्छेद क्र. १ ते ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार, कापूस, ऊस या पिकांकरिता वितरीत केलेला 


अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा निधी सन २०२०-२१ मध्ये पुढील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत 


केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा:- 


केंद्र/राज्य 
हिस्सा 


लेखशिर्ष 
अनुसूचित जाती प्रवर्ग 


कापूस 


ऊस 


केंद्र 
हिस्सा 


मागणी क्रमांक ,एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना 
(०१) (०७ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
कापूस (केंद्र हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ 8१४१) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 


३३, अर्थसहाय्य 


मागणी क्रमांक एन-३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

१०८, वाणिज्यीक पिके 

(00) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना 
(०१) (०५) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
ऊस (hs हिस्सा ६०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ 8१२३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४२/४-ओ 


वि 


राज्य मागणी क्रमांक एन-३ मागणी क्रमांक एन-३ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 


(००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना । ००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना 
(०१) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- | (09) (०8) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 


कापूस (राज्य हिस्सा ४०%) ऊस (राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ 8१५२) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ 8१३२) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 

३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


सन २०२०-२१ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने 


निधी आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे. 
अ. स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
क्र 
a आयुक्तालय स्तर | आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
२ | जिल्हा स्तर संबंधित जिल्हा अधिक्षक  । संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
कृषी अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी 


६. शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाकरीता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 


₹३४.७४२ ore निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PEMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय 
वितरीत करावा. 


| या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात 


यावा तसेच निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्राच्या आधारे सचिव 
(कृषी) यांच्या स्वाक्षरीने सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास निर्गमित करण्यात 
येईल. 


. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 


दि.१६/०४/२०२०नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर 
परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसु-२०२०/प्र.क्र.४२/४-ओ 


९. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१२८/व्यय-१४, दि.२५/०२/२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१०.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२४१८१४४३८८०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHAVEER BALASAHEB ZENDAGE 
MA H AVE E R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRI AND 
ADF DEPARTMENT, postal hh 
2.5.4.20=a9503a5209C984c1 1d292912b642bdfd32282e4276fb55 
BALASAHEB 41f4f92f23cb110d: 
P: \ym=37B0 1 588COBB093738788C0382DB2C2FAD747357, 
ialNumber=43D7BB272129CD1382853268481 CB2CEEE1F236 
D393ACECB7 1084BC36FFEEDO2, cn=MAHAVEER BALASAHEB 
ZENDAGE ZN 
Date: 2021.03.24 18:20:03 +05'30 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

८. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 

१०.आयुक्‍्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
१२.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१३.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१४.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१५.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१६.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपुर 

१८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१९.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

२०.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
२१.निवड नस्ती-४अओ. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


